नक्षलग्रस्त भागासाठी विशेष कृती कार्यक्रम 
नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत असणा-या पोलीस 
अधिकारो/ कर्मचा-याना त्यांचे मुळ निवासस्थान 
विहीत भाडे आकारुन ताब्यात ठेवण्या बरोबरच 
नक्षलग्रस्त भागात भाडेमुक्त निवासस्थान उपलब्ध 
। करुन देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
संत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
शासन निर्णय क्र. संकोर्ण - ०८०९ / प्र.क्र ६१८/ पोल-७ 
दिनांक :- ९ ऑक्टोबर, २००९ 
संदर्भ :- शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन बिभाग, क्र 
टोआरएफ-२०००/प्रक्र-३/९२, दि. ६ आंगस्ट, २००२ 
प्रस्तावना :- नक्षलवादां कारवायांना पायबंद घालण्यासाठी नक्षलग्रस्त भागातील पोलीस यंत्रणेचे 
बळकटीकरण व आधुनिकोकरण करण्याचा विशेष कृतो कार्यक्रम शासनाने हाती घेतला आहे. 
सदर विशेष कृती कार्यक्रमाचा भाग म्हणून नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत पोलोस अधिकारी / 
कर्मचा-यांना त्यांचे मुळ निवासस्थान विहित भाडे आकारुन ताब्यात ठेवण्याबरोबरच नक्षलग्रस्त 
भागात भाडेमुक्‍त निवासस्थान उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- नक्षलग्रस्त भागासाठी विशेष कृती कार्यक्रमाचा भाग म्हणून नक्षलग्रस्त भागातील 
अतिसंबेदनशितल्ल पोलोस ठाणे, पोलीस उप ठाणे a अंडव्हान्स्ड आऊटपोस्ट ($()?)यामध्ये 
कायरत असणा-या तसेच नक्षलविरोधी अभियान, अपांरपारिक अभियान प्रशिक्षण केंद्र 
((/0एए९)बिशेषकृती दलामध्ये आणि नविन निर्माण होणारे भारतीय राखोब दल (IRB), राज्य 
राखोब पोलीस बल (SRPF), राज्य गुप्तवार्ता बिभाग (SID) ब विशेष कृती गट (SAG) इ.मध्ये 
काम करणा-या पोलोस अधिकारी / कर्मचा-यांना त्यांचे मुळ निवासस्थान विहित भाडे आकारुन 
ताब्यात ठेवण्याबरोबरच नक्षलग्रस्त भागात भाडेमक्‍्त निवासस्थान उपलब्ध करुन देण्यासाठी 
शापन मान्यता देण्यात येत T आहे. मात्र सदरोव्न सुंवधा नक्षलग्रस्त भागात ARTA पोत्नोस 
अधिकारी / कमचारी यांनाच लागु राहील ब त्यांचा नक्षलग्रस्त भागातील कार्यकाल संपुष्टात येऊन 
त्यांची इतरत्र बदली झाल्यास सदरोल सुविधा अनुज्ञेय राहणार नाही. 

सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनोपचारिक संदर्भ क्र. vice, दि. 
८.९.२००९ अन्बये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्टाचे राज्यपाल यांच्या आदेशानसार ब Alar [eee Fee As aa de an 
ह गर स ETT FP OS 
Mere, eee 


(स.बा.तंबारे) 
कायासन SRAM, गह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


अपर मुख्य सचिव (गृह) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिब,महसुल ब बन बिभाग मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय. मुंबई. 
wena सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
रोट TS £92 Ff १००-१०-२००९]-१ (§- HT. प. 


Documents and Setunes\Admirustrac Wesktopishriram ramchancra\NOTE 7. twp 


प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

ahaa, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान महालेखापाल -१ (लेखापरिक्षा / लेखा ब अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महालेखापाल-२ (लेखापरिक्षा / लेखा ब अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र राज्य, नागपुर 
We विभागिय आयुक्‍त 

पोलीस महासंचालक व महानिरिक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

विशेष पोलीस महानिरिक्षक, नक्षलवाद विरोधी अभियान, नागपुर. 

सर्व परिक्षेत्रिय विशेष पोलीस महानिरिक्षक, 

संब पोलीस आयुक्त, 

सर्व पोलीस अधिक्षक, 

aa सह सचिव,/ उपसचिव, गृह विभाग, 

संचालक, लेखा ब कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अधिदान ब लेखा अधिकारी, मुंबई. (रोख शाखमार्फत). 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

वित्त बिभाग (व्यय-७/अर्थसंकल्प-१०/ अर्धोपाय कार्यासन), मंत्रालय, 
निबडनस्ती (पोल-७), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


एच- १७२३२ -१9अ« 


